आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई 
यांचे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
प्रस्तावित ८२७ अस्थायी व १७८ अतिरिक्त 
पदांना सन २०२३-२४ या वर्षी दि.१/९/२०२३ 
ते दि.२९/२/२०२४ पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- १० आक्टोंबर, २०२३ 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १०२२/प्र.क्र.२५/पदुम ६, दि.२७/०२/२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१ ६/आ.पु.क./ दि.३१/०८/२०२३. 
3) वित्त विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१ ६/आ.पु.क./ दि.६/०९/२०२३. 
8) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /मुदतवाढ २०२३-२४/४००३, 
दि.२१/०८/२०२३. 


प्रस्तावना: 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील विविध 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ८३९ अस्थायी पदे व १९३ अतिरिक्‍त पदे दि.०१/०३/२०२३ 
ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ H.3 च्या पत्रान्वये ८२७ अस्थायी पदांना व १७८ अतिरिक्त पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या 
प्रस्तावित एकूण ८२७ अस्थायी पदे व १७८ अतिरिक्त पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व अतिरिक्त पदांचा गोषवारा 
विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 
१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 
२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व एकूण पदांचा आढावा 
घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती शासनास सादर करुन सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे आव्यक राहिल. 
३. अस्थायी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात यावे. 

समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.३१ ऑगष्ट २०२३ रोजीचा शासन निर्णय व दि.०६.०९.२०२३ रोजीचे 
शुध्दिपत्रकान्वये प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन त्याचा 
संगणक संकेतांक २०२३१०१०१५१३५७२२०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
सोबत :- विवरणपत्र “अ 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 


ASHWINI BHIMRAO ५: 


2.5.4.20=f0b627b3230194fa84bd0eSb4eb590e81c2c1 5ce998ba1 94 
825b4ac3eee13. 


YAMGAR यी 
(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी मुंबई १८ 


) 
) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 
) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 
) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्वी मुंबई.५१. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
) सर्व शासकीय दूध योजना, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
व्यवस्थापक, Tater व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 

१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 
१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 

९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग ( वित्तीय सुधारणा) / 

20) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

१) निवड नस्ती. 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


we Dl ODO lw CLS ae Cw 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


(शासन निर्णय क्र.दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६, दि.१०/ १०/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ 
या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यत मंजूरी 
आवश्यक पदे 
oe 


दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत पदांना मंजूरी 


कार्यालय/योजनेचे नांव प्राप्त 


ATHY दूध योजना, अहमदनगर व Bd. he, ब्राम्हणवाडा, 
तिसगांव, अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण 


इये er TT Se ae याचा 


शा. दू.यो. धुळे व शासकीय शित.केंद्र,तळोदा,नंदूरबार व साक्री 


are om शाकोतगार sf fap 


शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय शित. केंद्र, चांदवड 


६ [श.ढकफणवशसकोयकेत कर तंगड हकक [oe fe fw | 


शा. दू.यो. औरंगाबाद व शित.केद्र, कन्नड, जालना, वैजापूर 
सिल्लोड 
शासकीय दूध योजना, भूम व शासकीय शितकरण केंद्र, परांडा 


९ | शासकीय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी 1१० | १२ | १० | १२ 


शा. दू.यो. बीड व शितकरण केंद्र, आंबेजोगाई, केज, माजलगांव 


शा. दू.यो. उदगीर व शित.केंद्र,उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, 
निलंगा 


१३ | शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकीय Bra. केंद्र, वाशिम १८ | 2 | १८ | - | 
१४ | झा. दू.यो. अमरावती व शितकरण केंद्र, परतवाडा, मोर्शी दै: |" क. ती: .|/॥ क. 1. 


शासकीय दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण केद्र, पुसद 
मारेगांव 

शा. दू.यो. गोंदिया व शित. केद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, 
सातगांव 

शासकोय दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केद्र, नागभिड, 
कन्हेरी 


१९ | शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरणकेंद्र, जत, शिराळा | ४९ | ४ | ४९ | ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 

शासकीय दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, इंदुरी 
(मावळ) 

शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केंद्र, 


शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण केंद्र, सडवली 
लांजा 


८ नर 
ae [शस्केयवनेजकजेकेते dP PP 
क| शल्केदवतक्णकक स्त fe | pT 
eo [eimevininmme fe | | 
et 


बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 
आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वैयक्तिक पदे 


आयुक्त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी 
बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे/वरळी/कुर्ला 
नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव 


| ४० | प्राचार्य,पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, 
गोरेगांव, मुंबई. 


av 
9८ 


स 
: 
क 
: 
: 


एकूण - ८३९ | १९३ | CAG | १७८ 


0! 
F35F 1FOBE19B: 

-ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 

30 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


